RNI No . MAHBIL / 2009 / 29236 
Reg. No. MCS/ 167/ 2016- 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष २, अंक ३५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १-७, २०१६/ भाद्र १०- १६, शके १९३८ 


[ पृष्ठे २६, किंमत : रुपये १६. ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन । 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated 19th August 2016 

NOTIFICATION 
No . SPP . 3116 / 1068 /( 227 )-XIV . — The Government of Maharashtra hereby cancels the 
appointments of Adv. P . S . Suryavanshi, as Special Public Prosecutor for conducting the Case 
No. 5394 /2015 /(C .R . No. 512 /2010 Bund Garden Police Station , Pune ) made under the Government 
Notification No. SPP . 2011/ A . S . 28 /D -XIV , dated 29th March 2011 with immediate effect. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

V . T . TAMBE, 
Section Officer . 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ ऑगस्ट २०१६ 

अधिसूचना 
क्रमांक सीजेएम -१३१६ / ३०८ /प्र.क्र ५४ / का . ३. - महाराष्ट्र न्यायिक सेवा नियम , २००८ चे नियम ४ व मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ 
(मुंबई ) कलम २२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीनुसार , महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या खाली नमूद उमेदवाराची दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी ( प्रथमवर्ग) या संवर्गात ३ वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी त्यांनी पदाचा कार्यभार ग्रहण 
केल्याच्या दिनांकापासून महाराष्ट्र राज्यात नियुक्ती करण्यात येत आहे. 
अनुक्रमांक 

गुणवत्ता क्रमांक 

उमेदवाराचेनाव 
( २ ) 

श्री . कलाल खाजा चाँदसाब 
उपरोक्त उमेदवारांची सेवाज्येष्ठता उच्च न्यायालय ठरविल त्याप्रमाणे राहील . 


( १ ) 


१०८ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

नी . प्र. धोटे , 
विधि सल्लागार नि - सहसचिव . 


भाग एक - ( म . उ.वि .) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप- विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १- ७, २०१६/ भाद्र १०- १६, शके १९३८ 

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 

विधान भवन, मुंबई, दिनांक २४ जून २०१६ 
क्रमांक १/ दोन / २५६११ / क-१. - श्री . बा . नि . नांगरे , पर्यवेक्षक यांची पदोन्नतीमुळे रिक्त झालेल्या वेतन बँड रुपये ९, ३०० - ३४,८०० व ग्रेड 
वेतन रुपये ४,६०० या वेतनसंरचनेत ( अधिक नियमानुसार मिळणाऱ्या भत्त्यांसह ) “ मुख्य अनुवादक तथा सहायक कार्यवाही संपादक ” या 
पदावर पदोन्नतीने तात्काळ स्थानापन्न नियुक्ती करण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

शिवदर्शन साठ्ये, 

उप सचिव , 

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय . 
लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालय, मुंबई 

अधिसूचना 
क्रमांक आस्थापना- १५ / पदोन्नती / क. अ./ मि . सं. ज./ २०१६ / ८९२. - महाराष्ट्र लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त अधिनियम, १९७१ च्या 
कलम १३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मा . लोक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांनी श्री . श्री . कृ . चव्हाण , कक्ष 
अधिकारी यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त झालेल्या कक्ष अधिकारी या पदावर, श्रीमती मि . सं. जतकर, सहायक यांची दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ 
( म.पू.) पासून सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन बँड रुपये ९,३००- ३४ ,८०० ग्रेड वेतन रुपये ४, ४०० या वेतन श्रेणीत दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन 
कालावधीकरिता पदोन्नतीने नेमणूक केली आहे . सदर पदोन्नती याचिका क्रमांक T . A. No. 1/2014. T. A. No. 2/ 2014 (रिट याचिका क्र . 
८४५२/ २००४ ) संदर्भात मा . महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी दिलेल्यानिर्णयाविरुद्ध मा . उच्च न्यायालयात 
दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक २७९७ / २०१५ च्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन तसेच याचिका क्र . २९८२/ २००० , २९८६/ २००० व ४९५८ / 
२००३ च्या अंतिम निर्णयांच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


लोक आयुक्त यांचे आदेशानुसार व नावाने , 
मुंबई, 

अ. प्र. कुल्हेकर , 
दिनांक २९ जुलै २०१६. 

प्रबंधक . 
लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालय, मुंबई 

__ शुद्धिपत्र 
क्रमांक आस्थापना-१५०९ /कअने / २०१५ / ८६७/ शुद्धिपत्र . - संदर्भीय कार्यालयीन अधिसूचनेद्वारे सौ . स्ने . सं. संखे यांना दिनांक १ डिसेंबर 
२०१५ (म.पू.) पासून कक्ष अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यात आली आहे. सदर अधिसूचनेच्या शेवटी “ ही पदोन्नती खुल्या प्रवर्गासाठी रिक्त 
असलेल्या कक्ष अधिकारी पदावर करण्यात येत आहे ” असे नमूद करण्यात आले होते. त्याऐवजी “ ही नेमणूक आळीपाळीने विमुक्त जाती व 
भटक्या जमाती या प्रवर्गासाठी रिक्त असलेल्या कक्ष अधिकारी पदावर भटक्या जमाती ( ड ) या प्रवर्गातून करण्यात येत आहे " असे वाचावे. 


लोक आयुक्त यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


मुंबई, 
दिनांक २९ जुलै २०१६. 


अ. प्र. कुल्हेकर , 

प्रबंधक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ - ७ , २०१६ / भाद्र १० - १६, शके १९३८ 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२, दिनांक ११ ऑगस्ट २०१६ 

अधिसूचना 
क्रमांक एचसीएन ५४१५ /प्र.क्र ६२ / का .१४. - दिवाणी प्रक्रिया संहिता , १९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम 
२४( १) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९८४ च्या नियम १३ तसेच या नियमात शासन अधिसूचना 
विधि व न्याय विभाग क्रमांक संकीर्ण ५९१५ / (२७)/ का -१४, दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१५ व दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१५ च्या शुद्धिपत्रकान्वये करण्यात 
आलेल्या दुरुस्तीस अनुसरून मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथे खालील अधिवक्त्यांची अतिरिक्त सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी 
अभियोक्ता या पदावर दिनांक १२ ऑगस्ट २०१६ पुढील एक वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात येत आहे : 


مہ 


بہ 


سہ 


ه 


م 


م 


م 


अनुक्रमांक 

अधिवक्त्याचे नाव 
अॅड. सागर आशिरगडे 
अॅड . संजिव देशपांडे 
अॅड. आनंद देशपांडे 
अॅड. आनंद फुलझेले 
अॅड. शिशिर उके 
अॅड . केतकी जोशी 

अॅड . डी . पी. ठाकरे 
२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती व मानधन ) नियम , १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन 
राहतील . 

३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 

४. सदर नियुक्त्या या बाळासाहेब खोपडे यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुद्ध केलेल्या रिट याचिका क्र . ५७३१ / २००३ मधील न्याय निर्णयाच्या 
अधीन राहून करण्यात येत आहेत . 

५ . अॅड . केतकी जोशी व ॲड . आनंद देशपांडे यांना दिनांक ४ जुलै २०१६ च्या अधिसूचनेन्वये सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त 
शासकीय अभियोक्ता या पदावर दिलेली नियुक्ती अधिक्रमित करून वरीलप्रमाणे नव्याने नियुक्ती देण्यात येत आहे . 

६. सरकारी वकीलांचे कार्यालय, मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर यांनी उपरोक्त प्रमाणे नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या विधि 
अधिकाऱ्यांचा रुजु अहवाल शासनास तात्काळ सादर करावा. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजीव केळुसकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


भाग एक - ( म.उ.वि .)-१अ 


न 


N 


__ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप- विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र १० - १६ , शके १९३८ 
नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६. 

___ क्रमांक लवाद , नरयो-रत्नागिरी क्र . २ / मुदतवाढ / कलम ७२ /टीपीव्ही- ३/ ४५३४ . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने नगरविकास आणि 
सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा निर्णय क्रमांक टीपीएस . १५८० / ८५४/ यूडी- ५ , दिनांक २५ मार्च १९८१ अन्वये प्रारूप नगररचना योजना , 
रत्नागिरी क्रमांक २ ( यापुढे “ उक्त प्रारूप योजना ” असे उल्लेखित ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा 
महा . ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे उल्लेखित ) च्या कलम ६८ ( २ ) मधील तरतुदीनुसार मंजूर केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने नगरविकास आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दिनांक २५ मार्च १९८१ चा निर्णय क्रमांक टीपीएस 
१५८० / ८५४ ( बी )/ यूडी-५ अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम ७२( १) मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रारूप नगररचना योजना अंतिम करण्यासाठी 
सुरुवातीस सहायक संचालक , नगररचना, कोल्हापूर यांची लवाद म्हणून नेमणूक केली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , नगरविकास विभागाचा निर्णय क्रमांक टीपीव्ही. १०८६ / ३७९१/ सीआर -१ / ८७ / यूडी-१७, दिनांक 
५ जानेवारी १९८७ आणि शुद्धिपत्र क्रमांक टीपीव्ही . १०८६/ ३७९१/ सीआर- १/ ८७ / यूडी-१७, दिनांक २७ मार्च १९८७ अन्वये ब व क वर्ग 
नगरपरिषदांकरिता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२ च्या शक्ती, संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना प्रदान केल्या ; 

आणि ज्याअर्थी, संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी उक्त प्रारूप योजनेकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२( २) मधील 
प्रदत्त अधिकारांचा वापर करून , विविध लवादांच्या नेमणुका केल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रदत्त केलेल्या अधिकारांनुसार संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी आदेश क्रमांक टीपीव्ही . ३/ टीपीएस 
रत्नागिरी १व२ / आर्बिट्रेटर / ५१७१, दिनांक ३० जुलै २००३ अन्वये, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२( २ ) मधील प्रदत्त केलेल्या अधिकारानुसार 
पूर्व नियुक्त अधिकाऱ्याऐवजी, उप संचालक , नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांची उक्त प्रारूप योजनेसाठी लवाद म्हणून नियुक्ती 
केली ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस . १८०३ / ४९८ / सीआर- ९१/ ०४ / यूडी -१२ , 
दिनांक १७ ऑगस्ट २००४ अन्वये दिनांक १ सप्टेंबर २००४ पासून , उक्त प्रारूप योजनेसाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२( २ ) अन्वये 
पूर्व नियुक्त अधिकाऱ्याऐवजी श्री . एस . व्ही . सुर्वे (निवृत्त उप संचालक , नगररचना) यांची लवाद म्हणून नियुक्ती केली आणि त्यांना सर्व 
आवश्यक सहाय्य करण्याबाबत रत्नागिरी नगरपरिषदेस निर्देश दिले ; 

आणि ज्याअर्थी, लवाद यांनी महाराष्ट्र नगररचना योजना नियम , १९७४ मधील नियम क्र . १३ अन्वये आवश्यक सूचना दिनांक 
६ सप्टेंबर २००४ रोजी निर्गमित केली व सदर सूचना दिनांक ३० सप्टेंबर २००४ च्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र, कोकण विभागीय पुरवणी 
( भाग -२ ) मध्ये प्रसिद्ध झाली ; 

___ आणि ज्याअर्थी, संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२( ४ ) अन्वये या अनुषंगाने वेळोवेळी 
मुदतवाढी मंजूर केलेल्या आहेत ; 

__ आणि ज्याअर्थी, शासनाचे नगरविकास विभाग यांनी दिनांक २२ जुलै २०१६ च्या अधिसूचनेन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२ ( ३ ) 
अन्वये लवादीय कामासाठी दिनांक ३० जून २०१६ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर केली ; 

आणि ज्याअर्थी. शासनाचे सन २०१४ चा अधिनियम क्र . ३५ ( अंमलात दिनांक २४ डिसेंबर २०१४ ) अन्वये महाराष्ट प्रादेशिक 
व नगररचना अधिनियम, १९६६ मध्ये केलेल्या सुधारणेनुसार ( यापुढे “ उक्त सुधारणा ” असा उल्लेखित आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना 
( सुधारणा ) अधिनियम , २०११ यांच्या प्रारंभाच्या दिनांकास लवादांसमोर प्रलंबित असलेल्या नगररचना पा 

रंतुकान्वये अशा 
प्रकारे वाढविण्यात आलेल्या कालावधीमध्ये , प्रारंभिक परियोजना व अंतिम पोटविभागणी करण्यात आली नसेल अशा बाबतीत कालावधीच्या 
समाप्तीच्या दिनांकापासून एकूण दोन वर्षां पेक्षा अधिक नाही अशा आखणी कालावधीने तो कालावधी वाढविता येतो ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टिकोनातून , उक्त सुधारित अधिनियमाच्या कलम ७२( ३ ) 
अन्वये सदर कालावधी दिनांक १५ डिसेंबर २०१६ पर्यंत वाढविणे आवश्यक आहे असे संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
मत आहे. 

त्याअर्थी, आता, उक्त सुधारित अधिनियमाच्या कलम ७२, पोट- कलम ३ च्या तरतुदींनुसार , शासनाने शासन निर्णय क्र . टीपीएस . 
१८१६ /१६१ / प्र. क्र . २५ /१६ / नवि -१२, दिनांक २२ जुलै २०१६ अन्वये प्रदत्त केलेल्या शक्तींचा आणि त्या संबंधातील इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे याद्वारे , उक्त प्रारूप अंतिम योजनेबाबतच्या उक्त सुधारित अधिनियमाच्या कलम 

संबंधात येणाऱ्या सर्व बाबी ठरविण्यासाठी लवादीय कामकाजाचा कालावधी दिनांक १ जुलै २०१६ पासून दिनांक १५ डिसेंबर २०१६ 
हा दिवस धरून त्या दिवसापर्यंत वाढवित आहेत . 
पुणे , 

नो . र. शेन्डे, 
दिनांक ११ ऑगस्ट २०१६ . 

संचालक , नगररचना, 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


56f section 68 of theent, No. TPS. 1550 Government Notifie ? has been 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र १० - १६, शके १९३८ ५ 
TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT, MAHARASHTRA STATE , PUNE 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS. Ratnagiri No. 2/Ext./section 72 / TPV - III/ 4534 . — Whereas, the draft Town Planning 
Scheme, Ratnagiri No. 2 ( hereinafter referred to as “ the said draft scheme " ) has been 
sanctioned by the Government of Maharashtra under Government Notification , Urban 
Development and Public Health Department, No. TPS . 1580 /854 /UD - 5 , dated 25th March 1981, 
under sub - section ( 2 ) of section 68 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
(Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as the “ said Act " ) ; 

And whereas, the Government of Maharashtra vide Notification , Urban Development and 
Public Health Department No . TPS . 1580 /854 ( B )/UD -5 , dated 25th March 1981, issued under 
sub - section ( 1 ) of section 72 of the said Act , had initially appointed the Assistant Director of 
Town Planning, Kolhapur as the Arbitrator in respect of the said draft Scheme; 

And whereas , the Government of Maharashtra under Notification Urban Development 
Department No. TPV . 1086 /3791/CR - 1/87/UD - 17 , dated 5th January 1987 , read with corrigendum 
No. TPV . 1086 /3791/CR - 1/87/UD - 17 , dated 27th March 1987 has delegated the powers exercisable 
by it, under section 72 of the said Act, in respect of B and C Class Municipal Councils , to the 
Director of Town Planning , Maharashtra Sate , Pune; 

And whereas, the Government of Maharashtra and subsequently the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune under the delegated powers , appointed various Arbitrators , 
under section 72 ( 2 ) of the said Act , for the purpose of said draft Scheme; 

And whereas , the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune, vide his order No . 
TPV . VIII/ TPS -Ratnagiri 1 and 2/Arbitrator /5171, dated 30th July 2003, in exercise of the 
powers conferred under section 72 (2 ) of the Act, appointed the Deputy Director of Town 
Planning, Konkan Division , Navi Mumbai, as the Arbitrator , by replacing the earlier officer, for 
the purpose of the said Town Planning Scheme; 

And whereas the Government of Maharashtra vide Urban Development Department 
Notification No . TPS . 1803 /498 /CR -91/04/UD - 12 , dated 17th August 2004 has appointed 
Shri S . V . Surve (retired Deputy Director of Town Planning,) as the Arbitrator, Town Planning 
Scheme, Ratnagiri No. 2 with effect from 1st September 2004 , in place of the earlier officer, in 
respect of the said draft Scheme under section 72 ( 2 ) of the said Act and directed the Ratnagiri 
Municipal Council to extend all necessary assistance to the Arbitrator ; 

And whereas, the Arbitrator has issued a notice dated 6th September 2004 , as required 
under Rule No. 13 of the Maharashtra Town Planning Scheme Rules , 1974 , which has appeared 
in Maharashtra Government Gazette , Konkan division supplement part II, dated 30th September 
2004 ; 

And whereas , the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune vide various orders 
extended the period under section 72 (4 ) of the said Act from time to time; 

And whereas , the Urban Development Department, Government of Maharashtra , vide 
Notification dated 22nd July 2016 has extended the time period upto 30th June 2016 under 
section 72 ( 3 ) of the said Act to the said Scheme; 

And whereas , as per amendment to Maharashtra Region and Town Planning Act , 1966 by 
Act No. 35 of 2014 (hereinafter referred to as the " said amended Act”) which came into force 
from 24th December 2014 the period for completion of Town Planning Scheme, which has not 
been divided into a preliminary scheme and a final scheme within the period so extended 
under the preceding proviso , can be completed within a period by such further period not 
exceeding two years in aggregate from the date of expiry of the period so extended under the 
said proviso ; 

And whereas , the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune after making 
necessary enquiries is of the opinion that the period as required under section 72 ( 3 ) of the said 
amended Act needs to be extended upto 15th December 2016 in the interest of the public . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of section 72 of the 
said amended Act and all other powers enabling it in that behalf by Notification No. TPS . 1816 / 
161/ 16 /CR - 25 /UD - 12 , dated 22nd July 2016 , the Director of Town Planning, Maharashtra State , 
Pune hereby extends the period to decide all the matters referred to in section 72 of the said 
amended Act, by the Arbitrator for the said draft final scheme by a further period from 1st July 
2016 upto and inclusive of 15th December 2016 . 


Pune, 
dated the 11th August 2016 . 


N . R . SHENDE , 
Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप- विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र १० - १६, शके १९३८ 
नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, महाराष्ट्र राज्य पुणे 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६. 

क्रमांक लवाद , नरयो- रत्नागिरी क्र . १/ मुदतवाढ / कलम ७२/टीपीव्ही -३/ ४५३५ . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने नगरविकास आणि 
सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा निर्णय क्रमांक टीपीएस -१५८० / १२७८ ( बी ) / यूडी- ५, दिनांक ६ मे १९८१ अन्वये प्रारूप नगररचना योजना, 
रत्नागिरी क्रमांक १ ( यापुढे “ उक्त प्रारुप योजना ” असे उल्लेखित ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . 
३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे उल्लेखित ) च्या कलम ६८ ( २) मधील तरतुदीनुसार मंजूर केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने नगरविकास आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दिनांक ६ मे १९८१ चा निर्णय क्रमांक टीपीएस- १५८० / 
१२७८ ( सी )/ यूडी- ५ अन्वये उक्त अधिनियमांचे कलम ७२( १), मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रारुप नगररचना योजना अंतिम करण्यासाठी 
सुरुवातीस सहायक संचालक , नगररचना, कोल्हापूर यांची लवाद म्हणून नेमणूक केली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने , नगरविकास विभागाच्या निर्णय क्रमांक टीपीव्ही- १०८६/ ३७९१ /सीआर-१/ ८७/ यूडी -१७, दिनांक 
५ जानेवारी १९८७ आणि शुद्धिपत्रक क्रमांक टीपीव्ही- १०८६ / ३७९१ / सीआर- १/ ८७ / यूडी- १७, दिनांक २७ मार्च १९८७ अन्वये ब व क 
वर्ग नगरपरिषदांकरिता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२ च्या शक्ती, शासनाने संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केल्या ; 

आणि ज्याअर्थी, संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी उक्त प्रारुप योजनेकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२( २) मधील 
प्रदत्त अधिकारांचा वापर करुन , विविध लवादांच्या नेमणुका केल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी आदेश क्रमांक टीपीव्ही-३/ टीपीएस -रत्नागिरी १ व २ / आर्बिट्रेटर / 
५१७१, दिनांक ३० जुलै २००३ अन्वये, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२ ( २) मधील प्रदत्त केलेल्या अधिकारानुसार, पूर्वी नियुक्त 
अधिकाऱ्याऐवजी, उप संचालक , नगररचना, कोकण विभाग , नवी मुंबई यांची उक्त प्रारुप योजनेसाठी लवाद म्हणून नियुक्ती केली ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - १८०३ / ४९८ /सीआर- ९१/ ०४ / यूडी -१२, 
दिनांक १७ ऑगस्ट २००४ अन्वये दिनांक १ सप्टेंबर २००४ पासून, उक्त प्रारुप योजनेसाठी उक्त अधिनियमाचे कलम अधिनियमाच्या कलम 
७२( २ ) अन्वये पूर्व नियुक्त अधिकाऱ्याऐवजी श्री . एस . व्ही . सुर्वे (निवृत्त उप संचालक , नगररचना ) यांची लवाद म्हणून नियुक्ती केली 
आणि त्यांना सर्व आवश्यक सहाय्य करण्याबाबत रत्नागिरी नगरपरिषदेस निर्देश दिले ; 
____ आणि ज्याअर्थी, लवाद यांनी महाराष्ट्र नगररचना योजना नियम , १९७४ मधील नियम क्र . १३ अन्वये आवश्यक सूचना दिनांक ६ 
सप्टेंबर २००४ रोजी निर्गमित केली व सदर सूचना दिनांक ३० सप्टेंबर २००४ च्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र , कोकण विभागीय पुरवणी 
( भाग - २) मध्ये प्रसिद्ध झाली ; 

आणि ज्याअर्थी, संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२ ( ४ ) अन्वये या अनुषंगाने वेळोवेळी 
मुदतवाढी मंजूर केलेल्या आहेत ; 

__ आणि ज्याअर्थी, शासनाने नगरविकास विभाग, यांनी दिनांक २२ जुलै २०१६ च्या अधिसूचनेन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२( ३ ) 
अन्वये लवादीय कामासाठी दिनांक ३० जून २०१६ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर केली ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाचे सन २०१४ चा अधिनियम क्र . ३५ ( अंमलात दिनांक २४ डिसेंबर २०१४ ) अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगररचना अधिनियम , १९६६ मध्ये केलेल्या सुधारणेनुसार ( यापुढे “ उक्त सुधारणा " असा उल्लेखित आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना 
( सुधारणा) अधिनियम , २०११ यांच्या प्रारंभाच्या दिनांकास लवादांसमोर प्रलंबित असलेल्या नगररचना परियोजनेची पुर्ववर्ती परंतुकान्वये अशा 
प्रकारे वाढविण्यात आलेल्या कालावधीमध्ये , प्रारंभिक परियोजना व अंतिम पोटविभागणी करण्यात आली नसेल अशा बाबतीत कालावधीच्या 
समाप्तीच्या दिनांकापासून एकूण दोन वर्षापेक्षा अधिक नाही अशा आखणी कालावधीने तो कालावधी वाढविता येतो ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टिकोनातून , उक्त सुधारित अधिनियमाच्या कलम ७२(३ ) 
अन्वये सदर कालावधी दिनांक १५ डिसेंबर २०१६ पर्यंत वाढविणे आवश्यक आहे असे संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
मत झाले. 

त्याअर्थी, आता उक्त सुधारित अधिनियमाच्या कलम ७२, पोटकलम ३ च्या तुरतुदींनुसार शासनाने शासन निर्णय क्र . टीपीएस -१८१६ / 
१६१/ प्र. क्र . २५ / १६ / नवि - १२, दिनांक २२ जुलै २०१६ अन्वये प्रदत्त केलेल्या शक्तींचा आणि त्या संबंधातील इतर सर्व अधिकारांचा वापर 
करुन संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे याद्वारे , उक्त प्रारुप अंतिम योजनेबाबतच्या उक्त सुधारित अधिनियमाच्या कलम ७२ च्या 
संबंधात येणाऱ्या सर्व बाबी ठरविण्यासाठी लवादीय कामकाजाचा कालावधी दिनांक १ जुलै २०१६ पासून दिनांक १५ डिसेंबर २०१६ हा 
दिवस धरुन त्या दिवसापर्यंत वाढवित आहेत . 

___ नो . र. शेन्डे, 
दिनांक ११ ऑगस्ट २०१६ . 

संचालक , नगररचना, 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


पुणे, 


and whereas, the death Pune under the delegated powers , appum 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र १० -१६, शके १९३८ ७ 
TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT, MAHARASHTRA STATE , PUNE 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS . Ratnagiri No. 1/Extn / section 72 / TPV -III/4535 . -Whereas, the draft Town Planning 
Scheme, Ratnagiri No. 1 (hereinafter referred to as “ the said draft scheme " ) has been 
sanctioned by the Government of Maharashtra under Government Notification , Urban 
Development and Public Health Department , No. TPS - 1580 / 1278 ( B )/UD - 5 , dated 6th May 1981, 
under sub - section ( 2 ) of section 68 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
(Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as the “ said Act ” ); 

And Whereas, the Government of Maharashtra vide Notification , Urban Development and 
Public Health Department No . TPS - 1580/ 1278 (C )/UD - 5 , dated 6th May 1981, issued under sub 
section ( 1) of Section 72 of the said Act, had initially appointed the Assistant Director of Town 
Planning , Kolhapur as the Arbitrator in respect of the said draft Scheme; 

And Whereas, the Government of Maharashtra under Notification Urban Development 
Department No. TPV - 1086 /3791/CR - 1/87 /UD - 17 , dated 5th January 1987 , read with corrigendum 
No. TPV - 1086 /3791/CR - 1/87 /UD - 17 , dated 27th March 1987 has delegated the powers exercisable 
by it , under Section 72 of the said Act, in respect of B & C Class Municipal Councils , to the 
Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune; 

And Whereas, the Government of Maharashtra and subsequently the Director of Town 
Planning, Maharashtra State , Pune under the delegated powers, appointed various Arbitrators , 
under section 72 ( 2 ) of the said Act, for the purpose of said draft Scheme; 

And Whereas , the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune, vide his order 
No . TPV - III/ TPS - Ratnagiri 1 and 2 /Arbitrator /5171 , dated 30th July 2003, in exercise of the 
powers conferred under Section 72 ( 2 ) of the Act, appointed the Deputy Director of Town 
Planning, Konkan Division , Navi Mumbai, as the Arbitrator , by replacing the earlier officer , for 
the purpose of the said Town Planning Scheme; 

And Whereas the Government of Maharashtra vide Urban Development Department 
Notification No. TPS - 1803 /498 /CR - 91 /04 /UD - 12 , dated 17th August 2004 has appointed 
Shri S . V . Surve (retired Deputy Director of Town Planning,) as the Arbitrator , Town Planning 
Scheme, Ratnagiri No. 1 with effect from 1st September 2004 , in place of the earlier officer , in 
respect of the said draft Scheme under Section 72 ( 2 ) of the said Act and directed the Ratnagiri 
Municipal Council to extend all necessary assistance to the Arbitrator; 

And Whereas , the Arbitrator has issued a notice dated 6th September 2004 , as required 
under Rule No. 13 of the Maharashtra Town Planning Scheme Rules, 1974 , which has appeared 
in Maharashtra Government Gazzatte , Konkan Division Supplement Part II, dated 30th 
September 2004 ; 

And Whereas , the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune vide various orders 
extended the period under section 72 (4 ) of the said Act from time to time; 

And Where , the Urban Development Department, Government of Maharashtra , vide 
notification dated 22nd July 2016 has extended the time period upto 30th June 2016 under 
section 72 ( 3 ) of the said Act to the said Scheme; 

And Whereas , as per amendment to Maharashtra Region & Town Planning Act , 1966 by 
Act No. 35 of 2014 (hereinafter referred to as the “ said amended Act” ) which came into force 
from 24th December 2014 the period for completion of Town Planning Scheme, which has not 
been divided into a preliminary scheme & a final scheme within the period so extended under 
the preceding proviso , can be completed within a period by such further period not exceeding 
two years in aggregate from the date of expiry of the period so extended under the said proviso ; 

And Whereas , the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune after making 
necessary enquiries is of the opinion that the period as required under section 72 ( 3 ) of the said 
amended Act needs to be extended upto 15th December 2016 in the interest of the public . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of Section 72 of the 
said amended Act and all other powers enabling it in that behalf by Notification No. TPS - 1816 / 
161/ 16 /CR - 25 /UD - 12 dated 22nd July 2016 , the Director of Town Planning , Maharashtra State , 
Pune hereby extends the period to decide all the matters referred to in Section 72 of the said 
Amended Act , by the Arbitrator for the said draft final scheme by a further period from 1st July 
2016 upto and inclusive of 15th December 2016 . 


Pune . 
dated 11th August 2016 . 


N . R . SHENDE , 
Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६/ भाद्र १० - १६ , शके १९३८ 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
बँक ऑफ इंडिया इमारत , ३रा मजला, महात्मा गांधी मार्ग, हुतात्मा चौक , मुंबई ४०० ००१ 
दूरध्वनी क्रमांक : २२६७ ०२१०, २२६७ ०१४८ , २२६७ ०२४८ , २२१० २२२२ 

फॅक्स नं . : ०२२- २२६७ ३९१५ 
स्यमुख निरभिलाषा 
विद्यते लोकहातो 
ई -मेल : sec . mpsc @ maharashtra. gov .in वेबसाईट : www . mpsc. gov.in 

https / /mahampsc. mahaonline. gov. in 


क्रमांक पी -१(१)/ एप्रिल २०१४/ एक 
खालील विभागीय परीक्षा तिच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कालावधीत घेण्यात येईल . 
परीक्षा केंद्र. - विक्रीकर भवन, मलोआ परीक्षा दालन , ९वा मजला, खोली क्र . ९०६, माझगाव , मुंबई- ४०० ०१० . 


अनुक्रमांक विभागीय परीक्षा 

कालावधी 
१ महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, वर्ग- १ 

दिनांक २० ते २३ सप्टेंबर २०१६ 
२ महाराष्ट्र विकास सेवा वर्ग-१ व २ 

. . दिनांक २० ते २२ सप्टेंबर २०१६ 
३ शासकीय मुद्रण व लेखनसामग्री विभागातील अधिकाऱ्यांकरिता . . दिनांक २३ सप्टेंबर २०१६ 

उपरोक्त विभागीय परीक्षेकरिता आयोगाच्या दिनांक ६ व ७ मे २०१६ च्या पत्राच्या अनुषंगाने संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालयाकडून 
प्राप्त झालेल्या उमेदवारांच्या नावांच्या यादीमधील उमेदवारांना प्रस्तुत परीक्षेसाठी प्रवेश देण्यात येणार आहे. यास्तव , प्रस्तुत परीक्षेचे वेळापत्रक 
विभाग प्रमुखांना पाठविण्यात येईल . 


अनुक्रमांक विभागीय परीक्षा 

विभागप्रमुख 
१ महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, वर्ग- १ 

संचालक , लेखा व कोषागारे, नवीन शासकीय कुटीर क्रमांक 
१५ व १६, प्लॉट क्रमांक १७६ , फ्री प्रेस जर्नल मार्ग , 

मुंबई ४०० ०२१ . 
२ महाराष्ट्र विकास सेवा वर्ग-१ व २ 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद . 
३ शासकीय मुद्रण व लेखनसामग्री विभागातील अधिकाऱ्यांकरिता संचालक , शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय , 

चर्नीरोड, स्टेशनजवळ, नेताजी सुभाष मार्ग, मुंबई ४०० ००४ . 
__ टिपा. – (१) ज्या उमेदवारांना आयोगाने परीक्षेस बसण्यास परवानगी दिली आहे, त्यांना त्यांच्या वरिष्ठांमार्फत परीक्षा प्रवेशपत्र देण्यात 
येईल. प्रवेशपत्र तसेच ओळखपत्र दाखविल्याशिवाय उमेदवारांना परीक्षा कक्षात व परीक्षेस प्रवेश मिळणार नाही. तसेच परीक्षेच्या वेळी 
उमेदवारांनी स्वतःची ओळख (Identification ) पटवून देण्याकरिता स्वतःचे पॅनकार्ड , आधारकार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र , 
पासपोर्ट किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स ( फक्त स्मार्ट कार्ड प्रकारचे) यांपैकी किमान एक ओळखपत्र व त्याची एक छायांकित प्रत तसेच 
कार्यालयाने दिलेले स्वतःचे ओळखपत्र सोबत आणणे आवश्यक आहे . 

( २ ) विभागीय परीक्षांचेनिकाल घोषित झाल्यानंतर निकालाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उमेदवारांनी गुणांची पडताळणी 
करण्याकरिता विभाग प्रमखांकडे अर्ज पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडन प्राप्त झालेले अर्ज विभाग प्रमखांनी आयोगाकडे पाठविताना 
त्यांनी विहित मुदतीत अर्ज केला आहे व गुणांच्या पडताळणी शुल्कापोटी प्रत्येक विषयास रुपये १०० प्रमाणे कोर्ट फी स्टॅम्प लावले आहेत , 
याची विभाग प्रमुखांनी प्रथम खात्री करूनच ते उमेदवारांच्या अर्जाच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत आयोगाकडे पाठविणे आवश्यक आहे . 
उमेदवारांकडून विहित मुदतीत विहित शुल्कासह विभागप्रमुखांमार्फत न आलेल्या अर्जाचा आयोगाकडून विचार केला जाणार नाही . 

( ३) विभागीय परीक्षेच्या पारंपरिक स्वरूपाच्या उत्तरपुस्तिकेकरिता गुणांची पडताळणी करण्यात येते. फेरमूल्यांकन केले जात नाही . 


OV 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
बँक ऑफ इंडिया इमारत , 
३रा मजला, महात्मा गांधी मार्ग, 
हुतात्मा चौक , मुंबई ४०० ००१. 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०१६ . 


सु. सं. केसरकर , 

उप सचिव (परीक्षा), 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ - ७ , २०१६ / भाद्र १० - १६, शके १९३८ 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
विभागीय परीक्षेचा कार्यक्रम एप्रिल, २०१४ 

क्रमांक पी - १( १) / एक 
परीक्षा केंद्र. - विक्रीकर भवन , मलोआ परीक्षा दालन, ९वा मजला, खोली क्र . ९०६, माझगाव , मुंबई ४०० ०१० . 

महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा वर्ग- १ 
वार आणि दिनांक 

वेळ 

पेपर क्रमांक व विषय 

भाग - १ 
मंगळवार 

सकाळी १० -०० ते १- ०० पेपर क्र . १-प्रेसी अॅन्ड ड्राफ्टींग ( पुस्तकांशिवाय) . 
दिनांक २० सप्टेंबर २०१६ 

दुपारी २- ३० ते ५- ३० पेपर क्र . २- महाराष्ट्र सिव्हिल सर्व्हिसेस रुल्स वगैरे ( पुस्तकांसह ). 
बुधवार 

सकाळी १०- ०० ते १- ०० पेपर क्र . ३-इंट्रोडक्शन टू इंडियन गर्व्हन्मेंट आणि ऑडिट 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०१६ 

वगैरे ( पुस्तकांशिवाय ). 
दुपारी २- ३० ते ५ - ३० पेपर क्र . ४- कमर्शियल बुक -किपिंग ( पुस्तकांशिवाय) . 
गुरुवार सकाळी १० -०० ते १ -०० 

भाग - २ 
दिनांक २२ सप्टेंबर २०१६ 

पेपर क्र . ५- कॉन्टिट्युशन ऑफ इंडिया ( पुस्तकांशिवाय ). 
दुपारी २- ३० ते ५ -३० पेपर क्र . ६- बॉम्बे फायनान्शियल रुल्स, महाराष्ट्र ट्रेझरी रुल्स 

इत्यादी (पुस्तकांसह ). 
शुक्रवार 

सकाळी १० - ०० ते १- ०० पेपर क्र . ७- अकाऊन्टस कोड, भाग १ वगैरै ( पुस्तकांसह ) 
दिनांक २३ सप्टेंबर २०१६ 

दुपारी २- ३० ते ५- ३० पेपर क्र . ८ - महाराष्ट्र जिल्हापरिषद आणि पंचायत समित्या 

___ अॅक्ट , १९६१ वगैरे ( पुस्तकांसह ). 
परीक्षा केंद्र. - विक्रीकर भवन , मलोआ परीक्षा दालन , ९वा मजला, खोली क्र . ९०६ , माझगाव , मुंबई ४०० ०१० . 

महाराष्ट्र विकास सेवा वर्ग-१ व वर्ग- २ 
वार आणि दिनांक 

पेपर क्रमांक व विषय 
__ मंगळवार 

सकाळी १० - ०० ते १- ०० पेपर क्र . १- महाराष्ट्र जिल्हापरिषद व पंचायत समिती अॅक्ट्स 
दिनांक २० सप्टेंबर २०१६ 

व रुल्स इत्यादी आणि भारताचे संविधान ( पुस्तकांसह ). 
दुपारी २- ३० ते ५- ३० पेपर क्र . २- बॉम्बे अॅग्रिकल्चरल पेस्ट अॅन्ड डिसीज अॅक्ट , लँड 

अॅक्किझिशन अॅक्ट इत्यादी ( पुस्तकांसह ). 
बुधवार 

सकाळी १० - ०० ते १-०० पेपर क्र . ३- महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , बॉम्बे जन, प्रॉव्हिडंट 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०१६ 

____ फंड रुल्स इत्यादी ( पुस्तकांसह ) . 
दुपारी २- ३० ते ५- ३० पेपर क्र . ४ - बॉम्बे फायनान्शियल रुल्स अॅन्ड बजेट मॅन्युअल 

___ इत्यादी ( पुस्तकांसह ). 
गुरुवार 

सकाळी १० -०० ते १- ०० पेपर क्र . ५- कार्यालयीन कार्यपद्धती, विविध शासकीय योजना 
दिनांक २२ सप्टेंबर २०१६ 

___ (पुस्तकांशिवाय ). 
परीक्षा केंद्र. - विक्रीकर भवन, मलोआ परीक्षा दालन , ९वा मजला, खोली क्र . ९०६ , माझगाव, मुंबई ४०० ०१० . 

शासकीय मुद्रण व लेखनसामग्री विभागातील अधिकाऱ्यांकरिता 
वार आणि दिनांक 

वेळ 

पेपर क्रमांक व विषय 
शुक्रवार 

सकाळी १०- ०० ते १- ०० पेपर क्र . १- अकाऊन्टस , ( पुस्तकांसह) . 
दिनांक २३ सप्टेंबर २०१६ दुपारी २- ३० ते ५- ३० पेपर क्र . २ - डिपार्टमेन्टल रुल्स आणि अॅक्ट्स , ( पुस्तकांसह ). 


वेळ 


भाग एक - ( म . उ.वि . ) - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र १० -१६, शके १९३८ 
सूचना. - (१ ) एखाद्या विषयात /विषयसमूहात मागील परीक्षेस जर सूट मिळाली असेल व त्यामुळे विभाग प्रमुखांनी अशा उमेदवारास 
संबंधित विषयासाठी /विषयसमुहासाठी प्रवेश दिला नसतानाही तो त्या विषयास /विषयसमुहास पुन्हा बसला तर पूर्वी मिळालेली सूट रद्द 
ठरविण्यात येईल . 

( २ ) ज्या उमेदवारांना आयोगाने परीक्षेस बसण्यास परवानगी दिली आहे , त्यांना त्यांच्या वरिष्ठांमार्फत परीक्षा प्रवेशपत्र व उमेदवारांना 
सूचनांची प्रत देण्यात येईल . प्रवेशपत्र तसेच ओळखपत्र दाखविल्याशिवाय उमेदवारांना परीक्षा कक्षात व परीक्षेस प्रवेश मिळणार नाही . तसेच 
परीक्षेच्या वेळी उमेदवारांनी स्वतःची ओळख (Identification ) पटवून देण्याकरिता स्वतःचे पॅनकार्ड, आधारकार्ड , निवडणूक आयोगाचे 
ओळखपत्र , पासपोर्ट किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स ( फक्त स्मार्ट कार्ड प्रकारचे) यांपैकी “ किमान एक ” ओळखपत्र व त्याची एक छायांकित 
प्रत सांक्षांकित केलेली तसेच कार्यालयाने दिलेले स्वतःचे ओळखपत्र सोबत आणणे आवश्यक आहे. 

(३ ) उत्तरे लिहिण्यासाठी मुख्य उत्तरपुस्तिकेव्यतिरिक्त पुरवणी म्हणून अन्य उत्तरपुस्तिका उपलब्ध करून दिली जाणार नाही. 

( ४ ) ज्या प्रश्नपत्रिकांची उत्तरे पुस्तकांच्या सहाय्याने लिहावयाची आहेत . अशा वेळी उमेदवारांनी विभागाने प्रमाणित केलेली शासन 
प्रकाशित अधिकृत पुस्तके ( स्वतःची) ( यथास्थिती केवळ बेअरअॅक्ट्स आणि /किंवा रुल्स ) वापरावी. परंतु परीक्षेसाठी असलेल्या कोणत्याही 
प्रश्नपत्रिकेवरील टिपण्या असलेली पुस्तके , मार्गदर्शिका किंवा पेजर, मोबाईल फोन , प्रोग्रामेबल कॅलक्युलेटर वा नकाशे, इत्यादी वस्तू परीक्षा 
कक्षामध्ये आणण्याची उमेदवारांना सक्त मनाई आहे . सदर सूचनेचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास ती बाब शिस्तभंग असल्याचे समजण्यात 
येईल व आयोगामार्फत तसेच विभागामार्फत कारवाई केली जाईल . उमेदवारांना आयोगाकडून कोणतीही पुस्तके पुरविली जाणार नाहीत . 

( ५ ) परीक्षेच्या नियमामध्ये प्रमाणित केल्याप्रमाणे उमेदवारांना प्रश्नांची उत्तरे इंग्रजी किंवा मराठीमध्ये लिहिण्याची मुभा आहे. परंतु 
उत्तरपुस्तिकेत ज्या भाषेत उत्तर लिहिणे सुरू केले असेल , त्याच भाषेत त्या उत्तरपुस्तिकेत शेवटपर्यंत उत्तरे लिहिली पाहिजेत . परीक्षेच्या 
प्रश्नपत्रिका मराठी व इंग्रजी भाषेतच काढल्या जातील . 

(६ ) उमेदवाराने प्रश्नांचे उपप्रश्न सोडविताना ( अ, ब, क , ड किंवा १, २, ३, ४ ) सलगरित्या सोडवावेत . प्रश्नाचा एक भाग एका 
पृष्ठावर तर दुसरा भाग काही पृष्ठे सोडून अथवा काही अन्य पृष्ठावर उपप्रश्न सोडविल्यास तो उपप्रश्न दुर्लक्षित करण्यात येईल व अशा 
प्रश्नांच्या उत्तरांना शून्य गुण समजण्यात येतील . 

( ७ ) ( अ) सदर परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नांमध्ये काही दोष आढळल्यास, त्यासंबंधीचे लेखी निवेदन उमेदवाराने उप सचिव , परीक्षा 
( २) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग , मुंबई ४०० ०२१ यांच्याकडे स्वतःच्या तपशिलासह टपालाने परीक्षेच्या दिनांकापासून आठ दिवसांच्या आत 
विभाग प्रमुखांमार्फत सादर करावे. तद्नंतर आलेली निवेदने विचारात घेतली जाणार नाहीत . या दोषांबाबत पर्यवेक्षक / समवेक्षक यांच्याकडे 
विचारणा किंवा चर्चा करू नये . 

( ब ) उमेदवारांनी विभागीय परीक्षेशी संबंधित प्रश्नपत्रिकेतील त्रुटी संदर्भातील पत्रव्यवहार वगळता अन्य पत्रव्यवहार थेट आयोगाशी 
न करता तो विभाग प्रमुखामार्फत आयोगाचे सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग , मुंबई यांचे नावे करावा, याची संबंधित उमेदवारांनी नोंद 
घ्यावी . 

( ८ ) विभागीय परीक्षांचे निकाल घोषित झाल्यानंतर निकालाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उमेदवारांनी गुणांची पडताळणी 
करण्याकरिता विभागप्रमुखांकडे अर्ज पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून प्राप्त झालेले अर्ज विभागप्रमुखांनी आयोगाकडे पाठवितांना 
त्यांनी विहित मुदतीत अर्ज केला आहे व गुणांच्या पडताळणी शुल्कापोटी प्रत्येक विषयास रुपये १०० प्रमाणे कोर्ट फी स्टॅम्प लावले आहेत . 
याची विभागप्रमुखांनी प्रथम खात्री करूनच ते उमेदवारांच्या अर्जाच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत आयोगाकडे पाठविणे आवश्यक आहे . 
उमेदवारांकडन 

मुदतीत विहित शुल्कासह विभागप्रमुखांमार्फत न आलेल्या अर्जाचा आयोगाकडून विचार केला जाणार नाही . 
( ९ ) विभागीय परीक्षेच्या पारंपरिक स्वरूपाच्या उत्तरपुस्तिकेकरिता गुणांची पडताळणी करण्यात येते . फेरमूल्यांकन केले जात नाही . 

(१० ) परीक्षेत अनधिकृत साहित्याआधारे नक्कल करण्यास किंवा दुसऱ्या उमेदवाराच्या उत्तरपत्रिकेवरून नक्कल करण्यास वा दुसऱ्या 
उमेदवारांकडून नियमबाह्य मदत घेण्यास किंवा दुसऱ्या उमेदवाराला नियमबाह्य मदत देण्यास अथवा तसा प्रयत्न करण्यास अथवा वारंवार 
आपल्या जागेवरून उठण्यास सक्त मनाई आहे. खाजगी प्रकाशनाची पुस्तके वापरल्यास या सूचनेचे उल्लंघन करणारा उमेदवार शिस्तभंग 
कारवाईच्या तरतुदी अन्वये कारवाईस पात्र ठरेल . 

( ११) आयोगाची उत्तरपुस्तिका ही आयोगाची मालमत्ता असून ती अनधिकृतरित्या हाताळणे वा स्वतःजवळ बाळगणारी व्यक्ती कारवाईस 
पात्र ठरेल . 

( १२ ) आयोगाने विभागीय परीक्षा संदर्भाने केलेल्या सूचनांचे उमेदवाराने अत्यंत काळजीपूर्वक पालन करावे. सूचनांचे पालन न करणारा 
उमेदवार परीक्षा कक्षाबाहेर घालवून देणे , गुण वजा करणे , पुढील परीक्षांना प्रतिरोधित करणे , उमेदवारी रद्द करणे, इत्यादी शिक्षा देण्यास 
पात्र ठरेल , शिक्षा देण्याचा अधिकार सर्वस्वी आयोगाचा राहील . 


मुंबई , 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०१६ . 


सु . सं. केसरकर , 
उप सचिव ( परीक्षा-२ ), 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १- ७, २०१६/ भाद्र १० - १६ , शके १९३८ ११ 

पोलीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील खाली दर्शविलेल्या ठिकाणी विधी अधिकारी 

“ गट - अ ” चे १ पद ११ महिने कंत्राट पद्धतीने भरावयाचे आहे . 

( जाहिरात क्रमांक पोमसं / २- अ / ३२२८ /विअ/ भरती / २०१६- १७ ) 
अनुक्रमांक कार्यालयाचेनाव 

मंजूर पद 
(१ ) विशेष पोलीस महानिरीक्षक , नागरी हक्क संरक्षण , मुंबई 

उमेदवाराने सोबत दिलेल्या विहित नमुन्यातील अर्ज लिफाफ्यात घालून लिफाफ्यावर उजव्या बाजुला ठळक अक्षरात विधी अधिकारी 
गट - अ च्या पदासाठी अर्ज असे नमूद करून दिनांक १५ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस मुख्यालय , शहीद 
भगतसिंग मार्ग, कुलाबा, मुंबई ४०० ००१ ( लक्षवेध : कार्यासन अधिकारी , कार्यासन क्र . २ - अ ) या पत्त्यावर पोहोचेल याची दक्षता घ्यावी. 
दिनांक १५ सप्टेंबर २०१६ नंतर या कार्यालयास प्राप्त झालेल्या अर्जाचा विचार करण्यात येणार नाही . अर्जासोबत पत्रव्यवहाराकरिता उमेदवाराचा 
पत्ता असलेले दोन लिफाफे जोडावेत . 

* टीप .- वर दर्शविलेल्या पदसंख्येत /नियुक्तीच्या ठिकाणात बदल होण्याची शक्यता असू शकते . त्यामध्ये बदल करण्याचे अधिकार हे 
सक्षम प्राधिकाऱ्यास राहतील . 

अटी व शर्ती : 
१. सदर पदांची नेमणुक ही पूर्णतः कंत्राटी पद्धतीने असेल, उमेदवाराला शासकीय कर्मचारी / अधिकारी म्हणून गणले जाणार नाही . 

२. सदर नेमणुका या करार पद्धतीने प्रथमतः ११ महिन्यांसाठी करण्यात येतील. ११ महिन्यांनंतर आवश्यक असल्यास करारनाम्याची मुदत 
वेळोवेळी ( जास्तीत जास्त ३ वेळा, ११ महिन्यांकरिता) वाढविता येईल. ३ वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतरही अस 

क्ती करणे 
आवश्यक आहे असे , सक्षम प्राधिकाऱ्याचे मत झाल्यास त्या उमेदवारास पनश्चः निवड प्रक्रियेला सामोरे जावे लागेल 

३. निवड केलेला उमेदवार ११ महिन्यांच्या कराराच्या कालावधीत वकिली व्यवसायाशी संबंधित कोणत्याही प्रकारचे खाजगी काम / 
व्यवसाय नियक्ती प्राधिकाऱ्याच्या लेखी परवानगी शिवाय करू शकणार नाही. जर नियक्ती प्राधिकाऱ्यांने सदर बाबतची परवानगी नाकारली असेल 
आणि परवानगी नाकारल्यावरही उमेदवाराने खाजगी व्यवसाय सुरू ठेवला असेल व तसे करण्याने शासनाच्या कामात व्यत्यय किंवा आर्थिक 
नुकसान होत असेल तर अशा उमेदवारांचीनियुक्ती रद्द करण्यात येईल . अशा उमेदवारांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल . 

४ . उमेदवाराची निवड लेखी परीक्षेद्वारे तसेच मुलाखतीद्वारे करण्यात येईल . परीक्षेचा तसाच मुलाखतीचा दिनांक उमेदवारांना नंतर 
कळविण्यात येईल . 

५. उमेदवाराला कोणताही प्रवासखर्च देण्यात येणार नाही . 
६ . नियुक्त केलेल्या उमेदवारास या कार्यालयामार्फत देण्यात येणारा करारनामा ( Agreement ) भरणे अनिवार्य राहील . 

७. करार पद्धतीने नेमणूक करण्यात येणाऱ्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना एकत्रित वेतन आणि अनुज्ञेय दूरध्वनी व प्रवास खर्चाव्यतिरिक्त 
( उपरिनिर्दिष्ट मर्यादेपेक्षा) इतर कोणतेही भत्ते अनुज्ञेय होणार नाहीत . 

८ . उमेदवारांनी वर विहित केलेल्या शैक्षणिक अर्हता, वयोमर्यादा व अनुभव या अटी दिनांक ३० ऑगस्ट २०१६ पर्यंत पुर्ण करणे आवश्यक 
आहे. 

९ . अर्जासोबत २. ५ से . मी . x २. ५ से. मी . आकाराचे सध्याचे काढलेले २ रंगीत फोटो जोडावेत . 
) करारातील मासिक देय रक्कम 

( अ) विधी अधिकारी गट- अ पदाकरिता करारातील मासिक देय रक्कम रु. २० ,००० + दूरध्वनी व प्रवास खर्च रु. ५, ००० असे एकूण 
रु. २५,००० दरमहा देय राहील ( उपरिनिर्दिष्ट मर्यादेपेक्षा) इतर कोणतेही भत्ते अनुज्ञेय होणार नाहीत . 

• शैक्षणिक अर्हता व वयोमर्यादा अनुभव : 
१. शैक्षणिक अर्हता. - उमेदवार मान्यताप्राप्त विद्यापिठाचा कायद्याचा पदवीधर असेल. तो सनदधारक असेल . 
२ . वयोमर्यादा : 
( अ ) विधी अधिकारी गट - अ या पदासाठी उमेदवाराचे वय दिनांक ३० ऑगस्ट २०१६ रोजी ६२ वर्षांपेक्षा जास्त नसेल . 

किंवा 
३. जी व्यक्ती शासकीय सेवेत असताना प्रत्यक्षपणे विधिविषयक कामकाज हाताळत होती आणि ज्या व्यक्तीस गुन्हेगारी प्रशासकीय व 
सेवाविषयक कायद्यांविषयक सखोल ज्ञान असेल त्याचप्रमाणे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार प्रस्थापित समकालीन कायद्याचे ज्ञान 
असेल अशा व्यक्तीची शासकीय सेवा ही केवळ अनुभवासाठी ग्राह्य धरण्यात येईल . सदर व्यक्तीस नियुक्तीबाबतच्या अन्य अटी लागू राहतील . 
शासकीय सेवेत कार्यरत व्यक्ती निवडीस अपात्र असेल . 


भाग एक - ( म. उ.वि .)- २अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १- ७, २०१६/ भाद्र १० - १६, शके १९३८ 


४ . अनुभव : 

( अ) विधी अधिकारी गट - अ या पदासाठी वकिली व्यवसायाचा किमान ७ वर्षांचा अनुभव आवश्यक राहील . 
( ब ) उमेदवारास गुन्हेगारीविषयक , सेवाविषयक प्रशासनीय अशा सर्व प्रकारच्या कायद्याची स्थिती तथा विभागीय चौकशा इत्यादीबाबतीत 

ज्ञानसंपन्न असेल ज्यामुळे कायदेविषयक कार्यवाही तो कार्यक्षमतेने पार पाडू शकेल. 
( क ) उमेदवारास मराठी, हिंदी व इंग्रजी या भाषांचे पुरेसे ज्ञान असेल . 
• कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या : 
१. कार्यालयाकडे प्राप्त होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या कायदेविषयक बाबींबाबत / न्यायालयीन प्रकरणी सल्ला देणे व न्यायालयीन प्रकरणे 

हाताळणे. 
२. सेवाविषयक / प्रशासकीय बाबी /विभागीय चौकशा तथा समकालीन कायद्याची प्रस्थापित स्थिती याबाबत सर्व प्रकरणी सल्ला देणे व ती 

प्रकरणे हाताळणे. 
३. प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे तत्परतेने निकाली काढण्यासाठी सरकारी वकिलाकडे पाठपुरावा करणे, जेथे शासन प्रतिवादी आहे अशा 

प्रकरणी सादर करावयाची प्रतिज्ञापत्रे संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मदतीने तयार करणे . 
४ . शपथपत्राचा मसुदा तयार करणे त्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता घेऊन न्यायालयात विहित मुदतीत सादर होईल हे पाहणे. 
५ . जेथे शासनाच्या विरोधात न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे अशा प्रकरणामध्ये न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून 

तदनुषंगाने अपिल दाखल करण्याच्या संदर्भात उचित कार्यवाही करणे. 
६ . अपिल करणे योग्य असल्यास व तसा निर्णय झाल्यास अपिलाचा मसुदा तयार करून तो संबंधित सरकारी वकिलाकडे पाठविणे व 

__ अपिलाचा अंतिम निर्णय लागेपर्यंत पाठपुरावा करणे . 
७. विधिविषयक कामकाजाबाबत वेळोवेळी नमूद दिलेले कार्यविहित मुदतीत पार पाडणे. 
८ . पोलीस स्टेशनमध्ये प्रथम खबरी अहवाल दाखल करण्यास योग्य ती मदत करणे . 


राजकुमार व्हटकर , 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक ( आस्थापना ) , 

पोलीस महासंचालक कार्यालय , मुंबई . 
HOME DEPARTMENT ( TRANSPORT) 
2nd Floor, Mantralaya , Madam Cama Road , 
Mumbai 400 032 , dated the 10th August 2016 

NOTIFICATION 
No. Rly - 2016 / C . R . 92 / Transport- 5 . — In pursuance of the Memorandum and Articles of 
Association of Konkan Railway Corporation Limited and in exercise of the powers under section 
112 of the Companies Act, 2013 , the Governor of Maharashtra Shareholder of the KRCL hereby 
appoints Shri Prakash K . Sabale , Deputy Secretary (Transport ), Home Department , Mantralaya , 
Mumbai as nominee for exercising the same rights and power (including the right to vote by 
proxy ) as a shareholder of the KRCL for the 26th Annual General Meeting of KRCL on 16th 
September 2016 at Navi Mumbai. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


T . N. SHIKHARAME, 

Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र १० -१६, शके १९३८ १३ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक बँक / नाशिकसरस्वती बँक / क. १५६ / अधिकार / २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तिचा वापर करून मी , निलकंठ करे, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक , अपर निबंधक सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये सरस्वती सहकारी बँक लि ., ओझर (मिग ), नाशिक या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ९ ऑगस्ट 
२०१६ ते दिनांक ३१ मार्च २०१७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तिची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) 

( ३ ) 

___ ( ४ ) (५ ) 
१ श्री . कैलास वाळू गारे 

. . वसुली अधिकारी । 

वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा 
२ श्री. निंबा नारायण सोनवणे . . लोन ऑफिसर 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा , कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३, अ- ४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप 
निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

___ ४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तिची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५ . विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्जरकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ- १, अ-२, अ- ३ व अ- ४ सोबत जोडलेला आहे . 

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यासकिंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तिस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्रक्र . २३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


न 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र १० -१६ , शके १९३८ 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

१० . वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी यांचे सहकारी बँका/ पतसंस्था 
वाहनावर ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 

__ ११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२ . वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


निलकंठ करे, 
जिल्हा उप निबंधक, 

सहकारी संस्था, नाशिक . 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, पुणे यांचेकार्यालय 

आदेश 
क्रमांक कृषिपत- ७ / क . १५६ / पुणे जिमस बँक / २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१ ) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तिचा वापर करून मी , चंद्रकांत दळवी, सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या 
आदेशान्वये पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या., पुणे या बँकेकडील खाली नमूद अधिकाऱ्यांना श्री साईकृपा शुगर अॅण्ड अलाईड इंड. लि . 
देवदैठण, ता . श्रीगोंदा , जि . अहमदनगर व अन्य ११ व्यक्तींविरुद्ध बँकेस महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त 
वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ 
अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील नमूद अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून दिनांक ३१ मार्च २०१७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तिची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्यांचे नावे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री . व्हि . एस नवले सिनिअर ऑफिसर वसुली अधिकारी औरंगाबाद व अहमदनगर जिल्हा 
२ श्री . आर . एन .टेमगिरे सिनिअर ऑफिसर वसुली अधिकारी औरंगाबाद व अहमदनगर जिल्हा 
३ श्री . सी . एस. इंगळे सहाय्यक सहव्यवस्थापक वसुली अधिकारी औरंगाबाद व अहमदनगर जिल्हा 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना उक्त अधिनियम, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेउल्लंघन केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ तसेच ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्याकरिता असतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६/ भाद्र १० - १६ , शके १९३८ १५ 
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या दिनांक २४ जून २०१६ रोजीच्या परिपत्रकासोबतच्या विहित नमुन्यात अ- ३, अ- ४ व 
ब कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास व संबंधित कार्यवाही ज्या जिल्ह्याशी संबंधित आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती 
सादर करावी. 

४ . अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तिची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५ . विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ -१, अ-२ , अ-३ व अ- ४ सोबत जोडलेला आहे . 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तिस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ /प्रक्र . २३१ / १५ -स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 

१० . वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ” असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२ . वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


पुणे, 


दिनांक ३ ऑगस्ट २०१६ . 


चंद्रकांत दळवी, 
सहकार आयुक्त व निबंधक , 

सहकारी संस्था, पुणे. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र १० - १६, शके १९३८ 


COMMISSIONER FOR CO -OPERATION AND REGISTRAR OF CO -OPERATIVE 
SOCIETIES, MAHARASHTRA STATE , PUNE 

Order 
No. URB / D - 4 /Sai Bank /Shankar Bank /Merger / 1825 / 2016 . — In exercise of powers conferred 
on me under section 110 - A ( 1 ) (i) and (iv ) of Maharashtra Co - operative Societies Act , 1960 I, 
Chandrakant Dalvi, Commissioner for Co -operation and Registrar , Co-operative Societies, 
Maharashtra State, Pune hereby Order the Amalgamation by sanctioning the Scheme of 
Amalgamation with respect to Sai Nagari Sahakari Bank Ltd ., Hadgaon , Dist. Nanded ( Target 
Bank - TB ) having its registered address at Main Road , Hadgaon 413 712 , Dist. Nanded And 
Shankar Nagari Sahakari Bank Ltd ., Nanded (“ (ACQUIRER BANK - AB )” ) having its Head 
Office at Pokarna Complex , New Mondha, Nanded 431 602. The said two Banks stand 
Amalgamated as per the Scheme of Amalgamation annexed herewith (which shall be the part 
of this order ), with effect from 26th August 2016 . 

Given under my seal and hand , on this 4th Day of August 2016 at Pune. 


CHANDRAKANT DALVI, 
Commissioner for Co - operation and Registrar of 
Co - operative Societies, Maharashtra State , Pune. 


THE COURT OF SMALL CAUSES, MUMBAI 
No. 172/2016 .- The Chief Judge pleased to grant the following Judicial Officers leave for the 
period mentioned against their names : 


Sr. No. Name and Designation 

Period 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
1. Shri S . R . Salkute , Judge 

Sanction of 5 days Earned Leave for the 

period from 18th July 2016 to 22nd July 2016 
with permission to prefix 17th July 2016 
being holiday on account of Sunday and to 
suffix 23rd and 24th July 2016 being holiday 

on account of 4th Saturday , Sunday . 
2. Shri P. V. Chatur , Judge 

. . Sanction of 4 days Earned Leave for the period 

from 25th July 2016 to 28th July 2016 with 
permission to prefix 23rd and 24th July 2016 
being holiday on account of 4th Saturday, 
Sunday . 

and 
. . Sanction of 5 days Earned Leave for the period 

from 1st August 2016 to 5th August 2016 . 
3 . Shri P . B . Thakre , Ad hoc 

. . Sanction of 2 days Earned Leave for the period 
District Judge , Small Causes Court 

from 26th July 2016 and 27th July 2016 . 
and Assistant Sessions Judge , Mumbai. 
4 . Shri R . A . Sasne, Judge 

· Sanction of 3 days Earned Leave for the period 

from 28th July 2016 to 30th July 2016 with 
permission to suffix 31st July 2016 being 

holiday on account of Sunday . 
5 . Shri D . B . Patange , Judge 

. . Ex-post-facto sanction of 2 days Commuted 

Leave for the period from 29th July 2016 to 
30th July 2016 . 


from 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६/ भाद्र १० - १६ , शके १९३८ 


१७ 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


6 . Shri R . S . Rote, Judge 


7 . Shri P. B . Pore, Judge 


8 . Smt. N . S . Anekar, Judge 


9. Shri L . D . Gaikwad , Judge 


. . Ex -post- facto sanction of 6 days Earned Leave 

for the period from 30th July 2016 to 4th 

August 2016 . 
. . Ex - post - facto sanction of 3 days Commuted 

Leave for the period from 3rd August 2016 

to 5th August 2016 . 
. . Sanction of 3 days Earned Leave for the period 

from 2nd August 2016 to 4th August 2016 . 
Sanction of 3 days Earned Leave for the period 

from 10th August 2016 to 12th August 2016 
with permission to suffix 13th to 15th August , 
2016 being holiday on account of 2nd 

Saturday , Sunday . 
Sanction of 5 days Earned Leave for the period 

from 16th August 2016 to 20th August 2016 
with permission to prefix 13th to 15th August, 
2016 being holiday on account of 2nd 
Saturday , Sunday and Independence day and 
to suffix 21st August , 2016 being holiday on 
account of Sunday. 


10 . Shri S . G . Borlepwar , Judge 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certificate under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above 
Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Mumbai, 
dated 11th August 2016 . 


SHRIRAM M . MODAK , 

Chief Judge . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

ORIGINAL SIDE 


Ι 


No. P & E /475 /2016 . — Shri D . R . Talekar, Insolvency Registrar, High Court, Bombay is 
granted Commuted Leave for 3 days from 6th June 2016 to 8th June 2016 . 

Certified that Shri D . R . Talekar , would have continued to act as Insolvency Registrar , 
High Court, Original Side, Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 


II 


No. P & E /476 / 2016 
Smt. Shonali K . Dighe, Master & Asstt . Prothonotary ( Judl.), High Court, Bombay is granted 
Earned Leave for 4 days from 13th June 2016 to 16th June 2016 . 

Certified that Smt. Shonali K . Dighe, would have continued to act as Master & Asstt. 
Prothonotary ( Judl.), High Court , Original Side , Bombay, had she not proceeded on leave 
during the above period . 

III 


No. P & E /477 /2016 
Shri R . N . Kusurkar , Associate , High Court , Bombay is granted Earned Leave for 4 days 
from 2nd July 2016 to 5th July 2016 . 
ATT 30 - .3. fa .) - 3 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र १० - १६, शके १९३८ 


Certified that Shri R . N . Kusurkar , would have continued to act as Associate , High Court, 
Original Side , Bombay, had he not proceeded on leave during the above period . 


IV 


No . P & E /478 / 2016 
Smt. Aarti Y . Gokhale , Associate , High Court , Bombay is granted Earned Leave for 6 days 
from 30th June 2016 to 5th July 2016 . 

Certified that Smt. Aarti Y . Gokhale , would have continued to act as Associate , High 
Court , Original Side, Bombay , had she not proceeded on leave during the above period . 

ned to act as Associate , High 


e 


No. P & E / 479/ 2016 
Smt. S . S . Pathak , Private Secretary to the Honourable Judge, High Court , Bombay is 
granted Earned Leave for 4 days from 18th June 2016 to 21st June 2016 . 

Certified that Smt. S . S . Pathak , would have continued to act as Private Secretary, High 
Court , Original Side, Bombay , had she not proceeded on leave during the above period . 


AND 


Smt. S . S . Pathak , Private Secretary to the Honourable Judge, High Court, Bombay is 
granted Leave Commuted for 3 days from 30th June, 2016 to 2nd July , 2016 . 

Certified that Smt. S . S . Pathak , would have continued to act as Private Secretary, High 
Court, Original Side , Bombay, had she not proceeded on leave during the above period . 


VI 


No. P & E / 480/ 2016 
Shri Pravin Y . Shinde , Master (Adm . ), High Court , Bombay is granted Earned Leave for 15 
days from 13th June 2016 to 27th June 2016 . 

Certified that Shri Pravin Y . Shinde , would have continued to act as Master (Adm .), High 
Court , Original Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 


VII 


No. P & E /481/2016 
Shri Abdul Kadar Ibrahim Shaikh , Master (Adm .), High Court, Bombay is granted Earned 
Leave for 2 days from 28th June, 2016 to 29th June , 2016 . 

Certified that Shri Abdul Kadar Ibrahim Shaikh , would have continued to act as Master 
(Adm .), High Court, Original Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above 
period . 

VIII 


No. P & E / 482/ 2016 
Shri Farooque H . Shaikh Ibrahim Shaikh , Master (Adm .), High Court, Bombay is granted 
Commuted Leave for 4 days from 18th June 2016 to 21st June 2016 . 

Certified that Shri Farooque H . Shaikh , would have continued to act as Master (Adm .), 
High Court, Original Side , Bombay, had he not proceeded on leave during the above period . 

AND 


Shri Farooque H . Shaikh , Master (Adm . ), High Court, Bombay is granted Earned Leave for 
13 days from 4th July 2016 to 16th July 2016 . 

Certified that Shri Farooque H . Shaikh , would have continued to act as Master (Adm .), 
High Court, Original Side , Bombay, had he not proceeded on leave during the above period . 


Bombay , 
dated the 27th July 2016 . 


D . A . DHOLAKIA , 
Registrar, (Original Side), 

High Court, Bombay . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र १० - १६, शके १९३८ 


१९ 


THE CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE , MUMBAI 
No. CMM / A - 185 /LEAVE / 22 /2016 . — The Chief Metropolitan Magistrate , Mumbai is pleased 
to grant the following Judicial Officers leave for the period mentioned against their names : 


Sr 


Name and Designation 


Period of Leave 


No. 


( 1 ) 


( 3 ) 
. . 03 days Earned Leave from 2nd August 

2016 to 4th August 2016 with permission 
to leave head quarter. 
03 days Earned Leave from 25th July 2016 
to 27th July 2016 with permission to leave 
head quarter . 
02 days Commuted Leave on 16th June 
2016 and 17th June 2016 . 


(2 ) 
1. Shri S . J. Biyani, 

Addl. Chief Metropolitan Magistrate , 

5th Court , Dadar, Mumbai. 
2 . Smt. S . S . Joshi, 

Addl. Chief Metropolitan Magistrate , 

11th Court , Kurla , Mumbai. 
3. Shri A . S . Pandharikar, 

The Metropolitan Magistrate , 
12th Court, Bandra , Mumbai 
Now (at present), 
Addl. Chief Metropolitan Magistrate , 

9th Court, Bandra , Mumbai. 
4 . Shri A . D . Palaspagar , 

Addl. Chief Metropolitan Magistrate , 

38th Court , Ballard Pier , Mumbai. 
5 . Shri R . V . Bhakta , 

Metropolitan Magistrate , 

23rd Court, Esplanade , Mumbai. 
6 . Shri P . K . Deshpande , 

Metropolitan Magistrate , 
25th Court , Mazgaon , Mumbai. 
Shri S . S . Bose , 
Metropolitan Magistrate , 
30th Court, Kurla , Mumbai. 


04 days Commuted Leave from 27th July 
2016 to 30th July 2016 . 


03 days Earned Leave from 20th July 2016 
to 22nd July 2016 . 


01 day Earned Leave on 30th July 2016 
with suffix 31st July 2016 being Sunday. 


8 . Shri S . S . Bose, 

Metropolitan Magistrate , 
30th Court , Kurla , Mumbai. 


Extension of 02 days Earned Leave on 
17th July 2016 to 18th July 2016 . 
( In continuation of earlier Earned Leave 
from 14th July 2016 to 16th July 2016 ). 
5 days Earned Leave from 25th July 2016 to 
29th July 2016 with prefix 23rd July 2016 
being fourth Saturday and 24th July 2016 
Sunday . 
03 days Commuted Leave on 18th July 
2016 to 20th July 2016 . 


9 . Shri G . R . Taur, 

Metropolitan Magistrate , 
32nd Court, Bandra , Mumbai. 
Shri G . R . Taur, 
Metropolitan Magistrate , 
32nd Court, Bandra , Mumbai. 


11. Shri S . B . Munde , 

Metropolitan Magistrate , 

45th Court, Kurla , Mumbai. 
12 . Ms.. A . D . Lokhande, 

Metropolitan Magistrate , 

66th Court , Andheri, Mumbai. 
ATT 30 - ( . 3. fa .) - 8 


. . 3 days Earned Leave from 28th July 2016 

to 30th July 2016 with permission to leave 
head quarter to suffix 31st July 2016 

being Sunday . 
. . 2 days Commuted Leave from 18th July 

2016 and 19th July 2016 with prefix 17th 
July 2016 being Sunday . 
2 days Commuted Leave from 20th July 
2016 and 21st July 2016 . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र १०- १६, शके १९३८ 


Sr No. Name and Designation 

Period of Leave 
( 1 ) - (2 ) 

( 3 ) 
13 . Shri . S . U . Hake , 

. . 3 days Earned Leave on 11th July 2016 
Metropolitan Magistrate, 

to 13th July 2016 with permission to 
69th Court , Mazgaon , Mumbai 

· leave head quarter to prefix 10th July 2016 

being Sunday . 
On return from leave the above mentioned Judicial Officers are reposted to their respective 
posts. 

Certified under rule 39 exception 2 ( 2 ) (b ) (i) of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rule , 
1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts 
had they not proceeded on leave during the above period . 


Mumbai . 


CHAKOR S . BAVISKAR , 
Chief Metropolitan Magistrate , 

Esplanade Mumbai. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A .- 1203/ 2015 /3899 . - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 3 ) of section 9 
of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974 ), the Honourable High Court is pleased 
to appoint the following Assistant Sessions Judges as the Additional Sessions Judges to exercise 
jurisdiction in a Court of Sessions with immediate effect : 

Name of the Judicial officer and Present Posting 


Sr. No. 


Name of Judicial Officer 


- 


(2 ) 


3 


Shri Hemant Manoharrao Deshpande , 
District Judge -5 
and Assistant Sessions Judge , 
District Ahmednagar . 
Smt. Monica Inok Arland , 
District Judge - 3 
and Assistant Sessions Judge , 
District Chandrapur . 
Dr. Srishty Neelkanth , 
Judge , City Civil Court, 
and Assistant Sessions Judge , 
Mumbai. 
Shri Shailesh Rangnath Ugale , 
District Judge - 2 
and Assistant Sessions Judge , 
District Solapur. 
Shri Vinod Yashwantrao Jadhav , 
District Judge - 3 
and Assistant Sessions Judge , 
District Solapur. 


Bombay , 
dated 17th October 2015 . 


MANGESH S . PATIL , 

Registrar General. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र १० -१६, शके १९३८ २१ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

* APPELLATE SIDE * 
No. A - 3902 (i)/ 2015 . - The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are 
pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name : 
Name and Designation 

Period 
1 . Ms. V . V . Sawarkar, 

. . Maternity leave for 180 days from 5th October 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 2015 to 1st April 2016 with permission 
and Judicial Magistrate, First Class, to leave headquarter . 
Khamgaon , Dist . Buldana. 


On return from leave Ms. V . V . Sawarkar, will be reposted as 3rd Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class, Khamgaon , Dist. Buldana . 

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay) Rules , 1981 that Ms. V . V . 
Sawarkar, would have continued to officiate as 3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate, First Class, Khamgaon , Dist. Buldana had she not proceeded on leave 
during the above period . 


II 


The Charge during the leave period of Ms. V . V . Sawarkar, is kept with Shri J . G . Wagh , 
4th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Khamgaon , District 
Buldana. 


Bombay , 
Dated 16th October 2015 . 


M . G . SEWLIKAR , 
Registrar ( Insp . II) . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A - 3902/ 2015 / 3963. — In pursuance of sub section ( 2 ) of section 17 of the Code of Criminal 
Procedure the High Court empowers the Additional Chief Metropolitan Magistrate who hold 
the charge of the Chief Metropolitan Magistrate in latter s absence , to entertain and decide the 
applications filed under section 14 of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets 
and Enforcement of Security Interest Act, 2002 . 
Bombay , 

MANGESH S . PATIL , 
dated 21st October 2015 . 

Registrar General. 


THE HIGH COURTAT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No . A - 3910 / 2015 /3958. - In exercise of the powers conferred by section 11 ( 3 ) of the Code of 
Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974 ), the Honourable Acting Chief Justice and Judges are 
pleased to confer the powers of Judicial Magistrate , First Class on all Judicial Officers in the 
cadre of Civil Judge , Junior Division on deputation as Judge, Co- operative Court , whenever 
they are deputed to simultaneously work in the Civil and Criminal Courts and Co -operative 
Courts. 

These Officers be allotted the additional work of the Court of Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , subject to the condition that there are less than 1000 
cases in the Co - operative Court at a perticular place . 

The Registrar General shall decide the period of deputation in consultation with the 
concerned Principal District Judge . 
Bombay , 

MANGESH S . PATIL , 
dated 16th October 2015 . 

Registrar General. 
AM 10 - (7 .3 .fq .) - 837 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १- ७, २०१६/ भाद्र १० -१६, शके १९३८ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

* APPELLATE SIDE * 


No. A - 1202/ 2015 . - The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased 
to grant the following Officer leave for the period mentioned against his name : 
Name and Designation 

Period 
1. Shri B . U . Debadwar , 

. . Ex- post facto sanction to the Earned leave for 
Principal District and Sessions Judge , 21 days from 16th September 2015 to 6th 
Ratnagiri. 

October 2015 with permission to prefix 
second half day casual leave on 15th 
September 2015 with permission to leave the 
headquarter from 15th September 2015 during 
second half till 6th October 2015 . 


On return from leave Shri B . U . Debadwar was reposted as Principal District and Sessions 
Judge, Ratnagiri . 

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that Shri B . 
U . Debadwar would have continued to officiate as Principal District and Sessions Judge, 
Ratnagiri had he not proceeded on leave during the above period . 


II 


The Charge during the leave period of Shri B . U . Debadwar was kept with following 
Judicial Officers which is shown as under : 


Sr. No. Name of the Judicial 

Officers and 

Designation 
( 1 ) 

( 2 ) 


Period of charge 
Administrarive 
and Civil work 


Period of charge of 

Criminal work 


( 3 ) 


( 4 ) 


Shri J . P . Zapate , 15th September 2015 ( after 2nd 
District Judge - 1 sessions) to 23rd September 
and Assistant 2015 (A . O . H .) and from 28th 
Sessions Judge, September 2015 ( B . N .) to 7th 
Ratnagiri. 

October 2015 ( B . N .). 
Smt. V . A . Dixit, 26th September 2015 ( B . N .) to 15th September 2015 ( After 
District Judge - 2 and 28th September 2015 ( B . N .). 2nd session ) to 23rd September 
Addl. Sessions Judge , 

2015 ( A .O . H .) and from 26th 
Ratnagiri. 

September 2015 ( B . N .) to 1st 

October 2015 ( B .N .). 
Shri P . P . Joshi, 23rd September 2015 ( A . O . H .) 23rd September 2015 ( A . O . H . ) 
District Judge- 1 and to 26th September 2015 (B . N .) to 26th September 2015 ( B . N .) 
Addl. Sessions Judge , 

and from 1st October 2015 
Khed , Dist . Ratnagiri. 

( B . N .) to 7th October 2015 
( B . N .) . 


Bombay , 
Dated 16th October 2015 . 


M . G . SEWLIKAR , 
Registrar (Insp . II). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ - ७ , २०१६/ भाद्र १० - १६, शके १९३८ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A - 3902/2015 / 3884 . – The Honourable High Court has been pleased to transfer and post 
Shri Prathamesh N . Rokade , 4th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Baramati, District Pune as Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Guhagar , District Ratnagiri. 

II 


The Hon ble High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial 
Officer in the order as shown hereinbelow : 
Name and Present Posting 

New Posting 
1 . Smt. S . J. Patil, 

4th Joint Civil Judge , Junior Division and 
5th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Baramati, 
and Judicial Magistrate , First Class , 

District Pune vice Shri P . N . Rokade 
Baramati, District Pune. 

transferred . 
2. Shri R . N . Pathak , 

Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Joint Civil Judge , Junior Division 

Magistrate , First Class, Jawhar , District 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Thane vice Shri S . D . Sonone resigned . 
Jawhar , District Thane. 
Bombay , 

MANGESH S . PATIL , 
dated 16th October 2015 . 

Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A - 3902/ 2015 / 3962. - The Honourable High Court has been pleased to make the transfers 
and postings of the following Judicial Officers : 
Name and Present Posting 

New Posting 
1. Shri Raju T . Ingle , 

Civil Judge , Junior Division and Judicial 
4th Joint Civil Judge , Junior Division Magistrate , First Class, Jath , District Sangli 
and Judicial Magistrate , First Class, 

vice Shri K . M . Chakranarayan . 
Islampur , District Sangli. 
2 . Shri Sujitkumar C . Taide , 

Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Civil Judge , Junior Division 

Magistrate , First Class , Ramtek , District 
and Judicial Magistrate , First Class , Nagpur. 

Parshivani, District Nagpur. 
3 . Smt. Ratnamala V . Dafrey , 

Civil Judge, Junior Division and Judicial 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division Magistrate , First Class , Mohadi, District 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Bhandara vice Shri A . D . Margode. 
Bhandara . 
4 . Shri Jayesh M . Ambodkar , 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate, First Class , Ichalkaranji, 
and Judicial Magistrate , First Class , 

District Kolhapur vice Shri A . M . Phadatare . 
Kolhapur. 
5 . Smt. Lata H . Jadhav, 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
12th Joint Civil Judge, Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Mohol , 
and Judicial Magistrate , First Class , District Solapur. 
Solapur. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १- ७, २०१६/ भाद्र १० -१६, शके १९३८ 


Name and Present Posting 


New Posting 


2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Ausa , 
District Latur. 


6 . Smt. Jyoti P . Sarpate , 

7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Latur. 
7 . Shri Sunil S . Mahale , 

8th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Yavatmal. 


2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Wani, 
District Yavatmal. 


The Honourable High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial 
Officers in the order as shown hereinbelow : 
1 . Shri K . M . Chakranarayan , 

Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Civil Judge, Junior Division and 

Magistrate , First Class, Jath , District Sangli . 
Judicial Magistrate , First Class , 

Jath , District Sangli. 
2 . Shri I.A .R . Qureshi, 

Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Joint Civil Judge , Junior Division 

Magistrate , First Class , Parshivani, 
and Judicial Magistrate , First Class , District Nagpur vice Shri S . C . Taide 
Parshivani, District Nagpur. 

transferred . 
3 . Smt. M . M . Alone , 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
4th Joint Civil Judge , Junior Division 

Judicial Magistrate , First Class , Bhandara , 
and Judicial Magistrate , First Class , vice Smt. R . V . Dafrey transferred . 

Bhandara . 
4 . Shri A . D . Margode , 

Joint Civil Judge , Junior Division and 
Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Mohadi , 
Judicial Magistrate , First Class , 

District Bhandara . 
Mohadi, District Bhandara. 
5 . Shri S . D . Patil, 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Kolhapur, 
and Judicial Magistrate , First Class , 

vice Shri J. M . Ambodkar transferred . 
Kolhapur. 
6 . Shri P . M . Unhale , 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
4th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Kolhapur , 
and Judicial Magistrate , First Class , vice Shri S . D . Patil . 

Kolhapur. 
7. Shri B . M . Daphale, 

4th Joint Civil Judge , Junior Division and 
5th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Kolhapur, 
and Judicial Magistrate , First Class , vice Shri P . M . Unhale . 

Kolhapur . 
8 . Smt. A . K . Jainapure , 

5th Joint Civil Judge , Junior Division and 
6th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Kolhapur , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

vice Shri B . M . Daphale . 
Kolhapur . 
9 . Shri S . P . Bhosale , 

4th Joint Civil Judge , Junior Division and 
5th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class, Islampur, 
and Judicial Magistrate , First Class , District Sangli vice Shri R . T . Ingle 
Islampur , District Sangli. 

transferred . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र १०- १६, शके १९३८ 


२५ 


Name and Present Posting 


New Posting 


6th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Kolhapur 
vice Smt. A . K . Jainapure . 


7th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Kolhapur 
vice Shri R . D . Dange . 


8th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Kolhapur 
vice Smt. U . T . Musale . 


9th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Kolhapur 
vice Smt. S . O . Pandey . 


10th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Kolhapur 
vice Smt. V . V . Patil. 


10 . Shri R . D . Dange , 

7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Kolhapur . 
11. Smt. U . T . Musale , 

8th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Kolhapur. 
12 . Smt. S . O . Pandey , 

9th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Kolhapur. 
13 . Smt. V . V . Patil, 

10th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Kolhapur. 
14 . Smt. K . M . Chavan , 

11th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 

Kolhapur. 
15 . Shri A . M . Phadatare, 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Ichalkaranji, District Kolhapur . 
16 . Shri A . P . Kokate , 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Ichalkaranji , District Kolhapur . 
17 . Shri M . S . Gade , 

4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Ichalkaranji , District Kolhapur . 
18 . Shri D . S . Jadhav , 

5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Ichalkaranji , District Kolhapur. 
19. Smt. S . P . Ambedkar , 

13th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Solapur. 


3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Ichalkaranji 
District Kolhapur vice Shri A . P . Kokate . 


4th Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Ichalkaranji 
District Kolhapur vice Shri M . S . Gade . 


5th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate, First Class, Ichalkaranji 
District Kolhapur vice Shri D . S . Jadhav . 


6th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Ichalkaranji 
District Kolhapur. 


12th Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Solapur 
vice Smt. L . H . Jadhav transferred 


Bombay , 
dated 21st October 2015 . 


MANGESH S . PATIL , 

Registrar General. 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ - ७ , २०१६ / भाद्र १० - १६ , शके १९३८ 


राजपा 


त्यानता 


ताप 


नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा, बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत . 

सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ ऑगस्ट २०१६ 

__ अधिसूचना 
क्रमांक एईओ १११६ /प्र.क्र . ५९/ २०१६ / दहा . - डॉ. प्रदीप व्यास, भा. प्र.से . ( महा : आरआर : १९८९ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजीव गांधी 
जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी, मंबई यांची बदली आयक्त ( कटंब कल्याण) व संचालक, राष्टीय 

पायटी, मुंबई यांची बदली आयुक्त ( कुटुंब कल्याण) व संचालक , राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , मुंबई या रिक्त पदावर 
करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १ जून २०१६ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे . 
___ २. श्री . पराग जैन-नैनुटिया, भा .प्र. से. ( महा : आरआर : १९९६ ) यांची नियुक्ती विशेष आयुक्त , विक्रीकर विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या 
पदावर ते पद अधिकालिक वेतन श्रेणीत उन्नत करून केली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १ जुलै २०१६ (मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला 
आहे . 

३. श्री. धीरज कुमार, भा .प्र. से. ( महा : आरआर : २००५ ) जिल्हाधिकारी, भंडारा यांची बदली आयुक्त, शिक्षण, पुणे या रिक्त पदावर ते पद 
कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीत अवनत करून करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ४ जुलै २०१६ (मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला 
आहे . 

४ . श्री. अभिषेक कृष्णा , भा.प्र. से. ( महा : आरआर : २००६ ) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक , पुणे महानगर परिवहन महामंडळ , पुणे 
यांची बदली महापालिका आयुक्त , नाशिक महानगरपालिका, नाशिक या पदावर ते पद वरिष्ठ समय श्रेणीत अवनत करून करण्यात आली आहे . 
त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ८ जुलै २०१६ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे . 
___ ५ . श्री . शेलेश नवल, भा.प्र. से. ( महा : आरआर : २०१० ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांची नियुक्ती 
जिल्हाधिकारी, वर्धा या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १६ मे २०१६ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे . 

६ . श्री . आशुतोष सलील, भा.प्र.से. ( महा : आरआर : २०१० ) जिल्हाधिकारी, वर्धा यांची बदली जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर या पदावर करण्यात 
आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १७ मे २०१६ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 

७. श्री . अनिल भंडारी, भा . प्र. से . ( महा : आरआर : २०१० ) जिल्हाधिकारी ,सिंधुदुर्ग यांची बदली जिल्हाधिकारी , हिंगोली या पदावर ते पद 
वरिष्ठ समय श्रेणीत अवनत करून करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २७ जून २०१६ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 

८. श्री . उदय चौधरी , भा .प्र.से . ( महा : आरआर : २०१० ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , ठाणे यांची बदली जिल्हाधिकारी , 
सिंधुदुर्ग या रिक्त पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ७ जून २०१६ ( मध्यान्होत्तर) पासून स्वीकारला आहे . 

९ . डॉ . अभिजित चौधरी , भा .प्र. से . ( महा : आरआर : २०११) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , औरंगाबाद यांची बदली 
जिल्हाधिकारी, भंडारा या पदावर ते पद वरिष्ठ समय श्रेणीत अवनत करून करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३० जून 
२०१६ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

स . रि . बांदेकर - देशमुख, 

शासनाच्या उप सचिव . 


मराठी भाषा विभाग 

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ मार्च २०१६ 
क्रमांक भासनि . २०१६/ प्र. क्र . ३८ / २०१६ / आस्था - २. - भाषा संचालनालयातील श्रीमती अ. अ . दिवाण, विभागीय सहायक भाषा संचालक , 
नागपूर ह्या दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१६ (म.नं.) पासून शासन सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्या आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

अपर्णा अ . गावडे, 
शासनाच्या उप सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


